प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र 
कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६५/एसडी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० जून, २०१९ 


वाचा : 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२४११/(८०/११)/अर्थसंकल्प, 

दिनांक २३/९/२०११ 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.शैगुवि-२०१५/(८०/१५)/एसडी-६, 

दिनांक २२/६/२०१५ 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.शैसापू-२०१५/प्र.क्र.२७५/एसडी-१, 
दिनांक ७/१/२०१६ 

४) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखसं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥|/उद्योग-४, दिनांक १/१२/२०१६ 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र.एसएसए-२०१७/प्र.क्र.१५०/एसडी-१, 
दिनांक २१/६/२०१७ 

६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३ दिनांक 
१/४/२०१९ 

७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुवि-४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प 

दिनांक ४/४/२०१९ 

राज्य प्रकल्प संचाळक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 

यांच्याकडीळ पत्र क्रमांक मप्राशिप/सशि/गुणवत्ता/२०१९-२०/१३२६ दिनांक 

१०/४/२०१९ 

राज्य प्रकल्प संचाळक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 

यांच्याकडील पत्र क्रमांक मप्राशिप/सठशि/खशा/२०१९-२०/१५२५ दिनांक २/५/२०१९ 

प्रस्तावना : 


ळी क 
~~ 


> 


६ 


क 


बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ ची राज्यात एप्रिल 
२०१० पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रत्येक ६ ते १४ वयोगटातील मुलांस 
गुणवत्तापुर्ण शिक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार UT SAIS आहे. तसेच राज्यात दिनांक २२ जून, 
२०१५ च्या शासन निर्णयानूसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात 
आली. सदर कार्यक्रमांतर्गत मुलांची इंग्रजी भाषा विषयातील वाचन-लेखनात प्रगती होण्याच्या 
आणि त्यांच्या संपादणूक पातळी वाढ होण्याच्या दृष्टीने तसेच या विषयातील संकल्पना 
दृष्ढीकरणासाठी व मुलांना त्यातून आनंद मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यासाठी मुबलक अध्ययन व 
अध्यापन शैक्षणिक साहित्य वर्गामध्ये उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. 


शासननिर्णयक्रमांक : एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६५/एसडी-१ 


मुलांना वाचन आल्याशिवाय लेखन जमणार नाही. वैचारिक प्रगल्भता वाढविण्यासाठी 
भरपूर वाचनाची गरज आहे. विविध विषयातील संकल्पना तेव्हाच ee होतील ज्यावेळी मुलांना 
चांगळे वाचन जमेल. त्यासाठी बालवयातच वाचनाची सवय व आवड निर्माण होण्यासाठी त्यांना 
त्या प्रकारची मुबलक साहित्य त्यांच्या आवतीभवती वाचनासाठी सहजपणे उपलब्ध झाल्यास 
त्याचा वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी निश्चितच उपयोग होईल. मुल हे, निरीक्षण, वस्तुची 
हाताळणी, आदान-प्रदान / देवाणघेवाण, श्रवण, अनुभव या माध्यमातून स्वत: ज्ञानाची निर्मिती 
करते. ज्ञानरचनाद्वारे मुले जलदगतीने शिकतात असा अनुभव आहे. 

त्याअनुषंगाने इंग्रजी भाषा विषयातील संकल्पना व संबोध सुलभ पध्दतीने समजावून 
सांगण्यासाठी ज्ञानरचनावाद आधारित बहुवर्ग व बहुस्तर अध्यापनासाठी आवश्‍यक शैक्षणिक 
साहित्य उपलब्ध करुन देऊनत्याचा मुलांना भाषा व गणित विषय सुलभ व मनोरंजक पध्दतीने 
शिकवण्यासाठी मदत होईल. त्यासाठी ज्ञानरचनावर आधारित स्वयंअध्ययन कार्ड, चित्रमय शब्द 
व वाक्यपट्टया, चित्रशञब्द कार्ड, Tad, विविध शाब्दांचे संग्रह,विविध शब्द व वाक्याचे चित्रमय आकार 
इत्यादी शैक्षणिक साहित्य इंग्रजी भाषा विषयातील संबोध व संकल्पना स्पष्टीकरण हृढीकरणासाठी 
शिक्षकांकडे वर्गात मुलांना वैयक्‍तीक किंवा गटात उपलबध करुन देण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाच्या 
मार्गदर्शनाखाली प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (आंग्लभाषा तत्वज्ञ), औरंगाबाद यांनी विद्यार्थ्यांसाठी 
इंग्रजी भाषा विषयाचे समृध्दीकरणासाठी पुरक शौक्षणिक अध्ययन साहित्य संचाची निर्मिती केली 
असून ते राज्यातील ६१७० समुह साधन केंद्रांना (केंद्रीय Seo) YAMA आदेशाने प्रत्येकी एक 
याप्रमाणे इंग्रजी भाषा समृध्दीकरण संच उपलब्ध करुन देण्याचे संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्य प्रकल्प 
संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी शासनास प्रस्तावित केले होते. यानुसार 
राज्यातील ६१७० समुह साधन केंद्र (केंद्रीय शाळा) यांना पुनर्प्रत्ययी आदेशाने इंग्रजी भाषा विषयाचे 
शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्ध करुन देण्याची व यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


१. राज्यातील ६१७० समुह साधन केंद्रांना (केंद्रीय शाळा) इंग्रजी भाषा विषय 
समृध्दीकरणासाठी पुरक शौक्षणिक साहित्य संच पुनर्प्रत्ययी आदेशाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई यांनी उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील नमूद तरतुदींचे पालन 
करुन पुनर्प्रत्ययी आदेश द्यावेत. सदरची प्रक्रिया राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत खरेदी समिती मार्फत पुर्ण करावी. 


३. सदर बाबीसाठी “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८००-इतर खर्च, 
(०१)(१०) विद्यार्थ्यांना शौक्षणिक साहित्य पुरविणे (२२०२६७९), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 
या लेखाशिर्षांतर्गग सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत निधीमधून रुपये १० कोटी 
(रुपये दहा कोटी फक्त) इतक्या निधीचा विनियोग करावा. 


पृष्ठ$पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांक : एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६५/एसडी-१ 


४. यासाठी उपसचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” आणि कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 
मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. तसेच सदरचा झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग पहिला 
उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (ब) नुसार आणि वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३ दिनांक १/४/२०१९ अन्वये विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्धकरण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१०११२६५८७२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


h Digitally signed by Santosh Umeshrao Gaikwad 
॥ Mahi hi hi 
Santosh य ननी 
— hi 
U शी es h fa 0 काकबा ॥01006064178797450578033400 
erialNumb: bc 8833f9e2 13a7e4dfb9d2b071c9202ea52a04 
G . k d 054e53b0c1bbf9e50c90a2cf5: ‘Santosh U: hi 
ikwad 
al wa Date: 2019.06.10 16:57:19 +05'30' 
(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहाय्यक 
. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
४. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. मा.सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१३. संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 
१८. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व 
१९. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती सर्व 
२०. स्थानिक निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
२१. सहसचिव (एसडी), शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांक : एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६५/एसडी-१ 


२२. उपसचिव (एसएम/अर्थसंकल्प/प्रशा), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उपसचिव, वित्त / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२४. अवर सचिव, (रोख शाखा/एसडी-१), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. वित्तविभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प -८), मंत्रालय, मुंबई 

२६. निवडनस्ती, (एसडी-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ$पैकी४ 


